प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


वाचा : केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा क्रमांक:- 
१. N-99099/¥0/2049-HFA-I-FTS ९०२८२३० [.१५.०३.२०२१ 
२. N-99092/§3/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०४९४५५) Dt. २४.०३.२०२१ 
३. N-99092/§3/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०४९४५५) Dt. २४.०३.२०२१ 
४. N-99092/§3/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०४९४५५ Dt. २४.०३.२०२१ 
५. N-99099/192/2092-HFA-IV-UD (EFS ९०५२२७६) Dt. २४.०३.२०२१ 
६. N-99099/192/2092-HFA-IV-UD (EFS ९०५२२७६) Dt. २४.०३.२०२१ 
(9. N-99099/192/2092-HFA-IV-UD (EFS ९०५२२७६) Dt. 28.03.2029 
€.N-99092/98/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०६११८३) Dt. 2¥.03.2029 
९. N-99092/98/2092-HFA-IV-UD (EFS ९०६११८३) Dt. 2¥.03.2029 
१०. N-99092/98/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०६११८३) Dt. 2¥.03.2029 
प्रस्तावना : 
प्रधानमंत्री आवास योजना(नागरी) अंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी 
केंद्र शासनाने संदर्भिय क्रं.१ ते १० येथील मंजूरी आदेशान्वये एकूण रु.२९८,८५,६१,४००/- इतका निधी 
मंजूर केला आहे. सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाना प्रदान करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण 
म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


—— a, | 


—a~ Omni >. i 
a OO >. ट->  २-- 


शासन निर्णय: 

प्रधानमंत्री आवास योजना(नागरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र. १ते १० येथील आदेशामध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणाना सदर आदेशात मंजूर केल्यानुसार 
रु.२९८,८५,६१,४००/- इतका निधी वितरित करावयाचा आहे. सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना 
वितरित करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) रु.२९८,८५,६१,४००/- 
(अक्षरी दोनशे अठ्याण्णव कोटी पंच्याऐंशी लाख एकसष्ट हजार चारशे फक्त) इतका निधी यान्वये मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर निधी मागणी क्र. क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) 
(०१) सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 


सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरिता 
मंजूर PAT आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा. 

प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 

हे reat वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-९ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१४०२४०२९०९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


4 Digitally signed by Ravindra Narayan Khetl 
avl n fa IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Housing 
artment, postalCode=400032, st=Mah: 
2.5.4,.20=1885 186 15e7 1d343f645c4620bd62f620f5{5af35172 
Na raya n Kh etle 932959997b73ec7e7c41 \dra Narayé 
Date: 2021.03.30 14:09:33 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
२. अभियान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 


ष्‌. संबंधित कोषागार अधिकारी. 

६. उप सचिव,वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यासन अधिकारी, (अर्थ),गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/ गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


